शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अ ल्पसंख्यांक 
बहूल नागरी क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा योजने 
अंतर्गत सन २०१७-१८ मधीळ कामात बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : नाक्षेवि -२०१८ /प्र.क्र.३०/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा मार्ग,मंत्राळय मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :-१ मार्च २०१९. 


वाचा-: शासन निर्णय ,अल्पसंख्यांक विकास विभाग ,क्र.क्षेविका -२०१७ प्र.क्र.१०२/का.९ मंत्रालय मुंबई.- 
४०००३२.दि. ३० नोव्हेंबर २०१७. 
शासन शुध्दीपत्रक 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र.४ येथील सांगली जिल्हयातील कामांना 
खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र जिल्हा नगरपरिषद विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
/नप/नपा 
४ सांगली आटपाडी, विटा येथे २९३ अ/२ जुना मस्जीदट्रस्ट रु Yo लक्ष 
खानापूर(विटा) ।येथे शादीखाना बांधणे 


त्या ऐवजी उपरोक्‍त आदेशात विकास कामामध्ये खालीलप्रमाणे कामातील बदल करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा नगरपरिषद विकास कामाचे मंजूर निधी 
/नप/नपा नाव 
8 सांगली आटपाडी, विटा शहरातील गट क्र.८१७ मध्ये असणा-या 'रु.१०लक्ष 


खानापूर (विटा,) गटार व सांडपाण्यासाठी दोन्ही बाजूला 
HCH गटार बांधणे.व सुशोभिकरण 
करणे 


2. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०३०११७४७५६६३१४ असा आहे .हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
h h h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
anaesn VV AID cepsement posstcode-s00032 st-ttaharash 
2.5.4.20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1 084d5d608a86e993f8ac0fa0233 
1077751, 


4 serialNumber=b469b3fd6 1b5201f03b702c0f7fd0ecScfl 8beb12425455f4856f4 
a V | 4e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 


Date: 2019.03.01 17:50:03 +05'30' 


(सं.छ..तडवी) 
उपसचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
.  मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि -२०१८ /प्र.क्र.३०/का.९ 


३. मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 

. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखपाल 9/2 (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हापरिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि -२०१८ /प्र.क्र.३०/का.९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


